केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम 
अंतर्गत आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम करण्यासाठी 
अनुदान वितरित करणेबाबत. ( केंद्र व राज्य 
हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०४/१०/२०२२ 
संदर्भ :- 
१. संचालक आरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.संआसे/कक्ष-७अ/टे- 
८/अल्पसंख्याक विभाग/निधी/७९१/२०२०, दिंनाक १७/०२/२०२०. 
. सह सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३७/आ-३, 
दिंनाक २४/०२/२०२०. 
. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या २८ व्या Empowered 
Committee च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी feel यांचे पत्र क्र. 
93/4§/2020-MsDP-MOMA, दि ३१/०८/२०२०. 
. शासन ज्ञापन, अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.वि.वि.- 
२०२०/प्र.क्र.१९/का.७. 
६. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.०६/का-७, 
दि.१७/०२/२०२१. 


AD 


AN 


co 


Cc 
es 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
PMJVK गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.२४/०८/२०२० रोजी झालेल्या २८ व्या बैठकीत मौजे बोरगाव 
जिल्हा नांदेड येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाच्या रु.६६.५२/- लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता 
दिली असल्याचे संदर्भ क्र. (४) अन्वये कळविण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.६ अन्वये केंद्र शासनाकडून 
वितरित करण्यात आलेला केंद्र हिऊ्यातील रु.१९.९५६/- लाख तसेच राज्य हिऱ्यातील रु.१३.३०४/- 
लाख असा एकूण रु.७०.२० लाख इतका निधी पहिल्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना विहित 
अटींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास केंद्र : राज्य हिस्सा हा ६०:४० असा 
आहे. 
२. सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाकडून प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येत नाही. जर 


केंद्र शासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाकरीता अगोदरच वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 
उपलब्ध असेल तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरून, 
प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


३. सदर मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत मौजे बोरगाव 


जिल्हा नांदेड येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधकामाकरीता केंद्र हिक$ड्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील रू. १९.९५६ /- 


लाख तसेच राज्य हिछयातील दुसऱ्या टप्प्यातील एकूण रू.१३.३०४ /- लाख असा एकूण (केंद्र + राज्य 


) रू.३३.२६ /- लाख इतका निधी योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या 


निधीमधून PFMS प्रणालीव्दारे जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना मंजूर करून वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत मौजे बोरगाव जिल्हा नांदेड येथे आरोग्य उपकेंद्र 


बांधकामाकरीता केंद्र हिळ्यातीळ दुसर्‍या टप्प्यातील रू.१९.९५६ /- लाख तसेच राज्य festa 
दुसर्‍या टप्प्यातील एकूण रू.१३.३०४ /- लाख असा एकूण ( केंद्र + राज्य) रू.३३.२६ /- लाख इतका 
निधी योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून PFMS प्रणालीव्दारे 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना खालील तक्त्यातील स्तभं क्र (१० व (११) प्रमाणे मंजूर करून वितरीत 


करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव- आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम (रु. लाखात) 
=a वितरीत करावयाचा 
उपकेंद्र | युनिट युनिट हिस्सा वितरीत पहिला हप्ता 
चा /गाव । संख्या | खर्च विदा ay 
| केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य | केंद्र | राज्य 
७५०७१ Q 3 8 षु ६ za G ९ [ae शिंक 
नांदेड | बोरगाव ०१ ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ | १९.९५६ | 93.308 | १९.९५६ | १३.३०४ 
एकूण ०१ ६६.५२ | ३९.९१२ | २६.६०८ | ६६.५२ । १९.९५६ | १३.३०४ | १९.९५६ | १३.३०४ 
२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 


निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 
प्रणाली (PFMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या 
सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single 
Nodal Agency म्हणून अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 


> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे 
उघडण्यात आले आहे. सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 


३. सन २०२२-२३ या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून विविध 
कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत करावयाचा राज्य हिळऊ्यातीळ निधी योजनेच्या स्टेट बँक 
ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या SNA खाते क्र.40533345678 a IFSC 


CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. 


४. जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (१० व 
(११) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिछ्यातील दुसऱ्या टप्यातील उर्वरीत रू.३३.२६/- 
लाख इतका निधी PFMS प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी, नांदेड 
यांना वितरीत करण्यात यावा. 


५. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG 
च्या निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाची कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / 
वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे 
आवश्यक राहील. 

६. जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अंमलबजावणी यंत्रणेकडून 
प्रापत विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रेमासिक अहवाल 
(QPR), (अद्ययावत छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४/०४/२०२२ रोजीच्या ara निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकांरानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥8॥॥8१७॥॥.9०७५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१००४१६३६५९३३१४ असा आहे. हे sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  ASHARANI 
UTTAM PATIL 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अ.वि.वि-२०२१ प्र.क्र.०६/का-७ 


२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

५. जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद,नांदेड. 

७. संचालक,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम FSH ASS. 

११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

१२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

१३. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद, नांदेड. 

१४. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१५. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 

१६.निवड नस्ती ( का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


